“किंमत संनियंत्रण कक्षांचे बळकटीकरण करणे 
(Strengthening of Price Monitoring Cell)” या 
900% केंद्रपुरस्कृत योजने अंतर्गत” एकोणीस 
बाजारभाव संकलन केंद्रांसाठी मंजूर निधीबाबत. 
(शुद्धीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सांख्यिकी-२०२३/प्र.क्र.१२२/नापु-२५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ ऑगस्ट, २०२३. 


संदर्भ - अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, समक्रमांकित शासन निर्णय, दिनांक ०८ ऑगस्ट, २०२३. 


शासन शुद्धीपत्रक 


१, उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील पृष्ठ क्र. १ वरील परिच्छेद क्र. ०१ मधील १० व्या ओळीत 
“लेखाशीर्षांतर्गत” ऐवजी “CNA खात्यावरील” असे वाचावे. तसेच “मंजूर असलेल्या तरतूदीतून” ऐवजी 
“रकमेतून” असे वाचावे. 


२. उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील पृष्ठ क्र. १ वरील परिच्छेद क्र. ०१ मध्ये नमुद लेखाशिर्ष 
“मागणी क्रमांक एम-२, २४०८ अन्न, साठवण व वखार, ०१, अन्न, १०१, प्रापण व पुरवठा, (०४) (०६) किंमत 
नियंत्रण कक्षाचे बळकटीकरण (१००% केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रमांतर्गत) २४०८ ०६९२,३३, अर्थसहाय्य.” ऐवजी 
“CNA खाते क्र. ०३४७७११६१४, Agency Code- Maharashtravooo” असे वाचण्यात यावे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२२१५३५१८०५०६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेज्ानुसार व नांवाने 
NETRA फललया त RMN त. 


MANKAME nl 
(नेत्रा मानकामे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 
उप आयुक्‍त (पुरवठा), नागपूर/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ कोकण/ अमरावती. 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी, नागपूर/ पुणे/ सोलापूर. 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नाशिक/ अमरावती/ रायगड/ लातूर/ नागपूर/ पुणे/ सोलापूर/ 
अहमदनगर/ औरंगाबाद/ चंद्रपूर/ सातारा/ यवतमाळ/ सिंधुदुर्ग/ जळगाव/ सांगली/ जालना/ 
अकोला/ गोंदिया. 


Cc A A  -0 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सांख्यिकी-२०२३/प्र.क्र.१२२/नापु-२५ 


& i 


one ७ & 


वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई, उचित 
कार्यवाहीसाठी. 

महालेखापाल १/ 2, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

महालेखापाल १/ २, (लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 


. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/ अमरावती/ रायगड/ लातूर/ नागपूर/ पुणे/ 


सोलापूर/ अहमदनगर/औरंगाबाद/ चंद्रपूर/ सातारा/ यवतमाळ/ सिंधुदुर्ग/ जळगाव/ सांगली/ 
जालना/ अकोला/ गोंदिया. 


. अवर सचिव (कार्या-१४७५), नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१२. 
१३. 


कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प-१६), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 
निवड नस्ती (नापु-२५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


